महिला धोरण २०१४ मधील तरतुदींचा आढावा घेणे, 
त्यात काळानुरुप बदल करणे व महिला धोरण अधिक 
लोकाभिमुख करण्याच्या अनुषंगाने महिला धोरण 
करण्याकरीता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी मसुदा समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १४९ /कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १७ डिसेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाने दि.०१.०३.२०१४ रोजी जाहिर केलेले ३ रे महिला धोरणाबाबतची पार्श्वभुमी जाणुन 
घेणे तसेच जाहिर केलेल्या धोरणाबाबत मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२५.११.२०२० 
रोजीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सदर बैठकीत महिला धोरण २०१४ मधील तरतुदींचा आढावा घेणे, त्यात 
काळानुरुप बदल करणे व धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुषंगाने मसुदा समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महिला धोरण २०१४ मधील तरतुदींचा आढावा घेणे, त्यात काळानुरुप बदल करणे व अधिक लोकाभिमुख 
धोरण करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे मसुदा 
समिती गठीत कऱण्यात येत आहे. 


ieee = "| आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे अध्यक्ष 
२ AYR, Voit बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई सदस्य 
३ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई सदस्य 
४ व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, | सदस्य 
मुंबई 
५ संचालक,राजमाता जिजाऊ FRM, मुंबई सदस्य 
नि राजमाता जिजाऊ Fart अंतर्गत गठीत टास्क फोर्स टीमचे सर्व | सदस्य 
प्रतिनिधी. 
9 युनिसेफ प्रतिनिधी सदस्य 
टाटा समामाजिक विज्ञान संस्था प्रतिनिधी सदस्य 
महिला विकास क्षेत्रात कार्यरत संस्थांचे प्रतिनिधी सदस्य 
fal ० उपायुक्त (महिला विकास), महिळा व बाळ विकास | सदस्य सचिव 
आयुक्तालय, पुणे 
उपरोक्त अ.क्र.७, ८ व ९ येथील प्रत्येकी २ सदस्य निश्चितीचे अधिकार आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास, पुणे याना राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १४९ /कार्या-२, 


समितीचे कार्य :- उपरोक्त महिला धोरण “मसुदा समिती” पुढील मुद्यांवर विचार व शिफारस करेल:- 


) महिला धोरण २०१४ मधील तरतुदींचा आढावा घेणे, त्यात काळानुरुप बदल करणे, 
) महिला धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या अनुषंगाने महिला धोऱणाचा प्रारूप मसूदा तयार करणे. 


उपरोक्त मसुदा समितीने महिला धोरणाचा मसुदा शासनास दिनांक ३१.१२.२०२० अखेरपर्यंत सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२१७१५१३०८४०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Shivaji Pandurang हणण nen anc 


0: ICode=400032, 


pe M 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adcBa1c2a7Bfe8ffea3c9 


dd01377e25f76a36, Shi P. Ke 
Ka rwar Dat 2020.12.17 181854 +0530 ep te 


(शि.पां.कारवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे 

६. सदस्य सचिव, महाराष्ट राज्य महिला आयोग, मुंबई 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई. 

८. संचालक, राजमाता जिजाऊ FR, मुंबई. 

९. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव/कक्षअधिकारी, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उपआयुक्त, महिला विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


